पपा ध्ये 
लेखा अनुदान २००१-२००२ 
मागणी क्रमांक बी-२३, मुख्यलेखाशीर्ष 
७६१०-शासक्तीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाय 


शासन ज्ञापन क्रेमांक्र-एचंबीओ-०१००/२०९०/सीआर-३१८/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


७. दिनांक: ५ ऑक्टोबर, २००१. 


वाचा :- शासन ज्ञापन क्रमांक;एचवबीअ-०१००/२०९०,/सीजार-३१८/आस्या-!, 
दिनांक ४ जून, २००१ 


शासन ज्ञापन :- . वित्तीय वर्ष २००१५०२००२ करिता मागणी क्रमांक बी-२३, मुख्यलेखाशीर्ध 
"॥७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना क्ज'' अंतर्गत या विभागास रु.१७,८४,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये सतरा कोंटी चौयांशी लक्ष फक्त). एवढा निधी प्राप्त झालेला असून वर नमुद केलेल्या 
दि.४.६.२००१ च्या शासन ज्ञापनात्वये aq गृह विभाग व क€्ेत्रीय कार्यालय प्रमुखांना त्यांचे मागणी 
नुसार गौणशीषनिहाय चिन्हांकित करण्यात आलेला आहे. 


2 शासन आत्रा असे. निदेश ea आहे फी, Renita अधिदगर नियन पुस्तियण १९७८ 
भाग पहिला उप विभाग एक ते पाच मधील अनुक्रमांक ११, १३, 22-01 व १४ येथील तरतुदीनुसार 
अनुक्रमे wert अग्रीम, ater वाहन अग्रीम, संगणफ अग्रीम व सायकल अग्रीम मंजूर 
करण्याचे अधिकार हे क्षेत्रीय कार्यालय' प्रमुखांना प्रदत्त असल्याने या. प्रयोजनाकरिता वर नमूद 
केलेल्या दिनांक ४ जून, २००१. अन्वये गौण शीर्षनिहाय चिन्हांकित करण्यात आलेली तरतूद ही 
उपलब्धही असल्याचे कृपया समजण्यात यावे. त्यानुषंगाने निधी उपलब्ध असल्याचे प्रमाणीत 
करण्यात येत आहे. निधी उपलब्धता. प्रमाणपत्राची वैधवा-दिनांक ३१.३.२००२ पावेतो राहील. 
त्यानुसार आपले आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांघी वरील गोणशीषांख्रालील अग्रीम 
मंजूरीची प्रकरणे कृपया त्वरीत निकाली काढावीत. arian अग्नीसाची र्कम मिळण्यास 
अकारण दिरंगाई होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


3. शासन असेही निदेश देत आहे. की, ज्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी aie ४ जून, २००! 
चे ज्ञापनास अनुसरुन "निधी उपलब्धता” प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर केलं 
आहेत व शासनाने तशा अर्थाचे. प्रमाणपत्र दिले आहे त्यांनी त्या प्रमाणपत्रानुसार प्रकरणे निकाली 
काढावीत. मात्र त्यानंतग्ही शिल्लक सहिलेल्या स्कमेसाठी शासनारा आता प्रस्ताव पाठविण्याची 
आवश्यकता नाहीं त्यांनी प्रतिक्षा यादींनुसार शिल्लक स्कमेतील प्रकरणे नियमानूसार मंजूर करावीत. 
ज्या कार्यालयांनी निधी उपलब्धतेकरिता अद्यापी प्रस्ताव शासनास सादर केलेले नाहीत त्यांनी आता 

ar _Joe 1812712 0 FH Joedd -020d 


शासनास प्रस्ताव न पाठविता आपले स्तरावर संबंधित नियमातील machen अधिन राहून 
अग्रीमाची प्रकरणे मंजूर करवीत. असे करतांना कुठल्याही परिस्थितीत चिन्हांकित निधीपेक्षा जास्त 
खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, अन्यथा नियंत्रण अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्यात 
येईल 7 


४. वरील कार्यवाही करतांना संदर्भात नमूद केलेल्या दिनांक ४ जून, २००१ 'चे ज्ञापनात 
नमूद केलेल्या इतर अटींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच मंजूर केलेल्या 
अग्रीमाच्या आदेशाची प्रत, प्राधिकृत देय रकमेचे पत्र तसेच प्रमाणक क्रमांक, दिनांक व 
कोषागाराचे नाव इत्यादी माहिती शासनास तात्काळ सादर करावी. आपणास चिन्हांकित व आता 
उपलब्धही करुन दिलेल्या अग्रीमाच्या खर्चाचा व शिंत्लक रकमेचा प्रमाणीत तपशील दर दान 
महिन्यांनी शासनास सादर करण्यात यावा. वित्तीय वर्ष २००१-२००२ मध्ये मार्च २००२ पावेतो 
जेवढा निधी खर्च होईल तेवढाच निधी राखून ठेवावा व आवश्यकता नसलेला निधी आठमाहि 


सुधारित अंदाजामध्ये दिनांक १५ नोव्हेंबर २००१ पर्यंत अथवा गरज नसल्यास तात्काळ शासनास 
परत करावा याची कृपया नोंद घ्यावी. 


‘4, असेष्टी निदेश देण्यात येत आहे की, चिन्हांकित व आता उपलब्धही करुन दिलेल्या 
स्कमेचा खर्च ताळमेळ महालेखापाल यांचे कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका प्रकरण १४ तसेच नियम १५७ मधील परिशिष्ट ३ तसेच 
शासनामार्फत्त वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार योग्य प्रकारे व॒ योग्य वेळी करुन 
त्याबाबतची प्रमाणीत माहिती शासनास विहित मुदतीत पाठविण्यात यावी त्याचप्रमाणे उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधीपेक्षा अधिक खर्च न करण्याची दक्षता घ्यावी. अधिक खर्चाच्या बाबतीत 
कोणत्याही स्पष्टीकरणाचा विचार करण्यात येणार नाही व त्यासाठी नियंत्रण अधिकार्‍यास 
व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. खर्च मेळाची माहिती महालेखापाल यांचे कार्यालयाकडून 
प्रमाणीत करुन पाठविण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही क्षेत्रीय विभाग / कार्यालय प्रमुख म्हणून आपली 
राहिल व त्याप्रमाणे प्रमाणित माहिती न पाठविणार्‍्या कार्यालयातील संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित 
करुन कारवाई करण्यात येईल. प्रमाणित न केलेली माहिती शासनामार्फत स्विकारण्यात येणार नाहीं 
व त्यामुळे विलंब झाल्यास संपुर्ण जबाबदारी क्षत्रीय विभाग / कार्यालय प्रमुखाची राहिल. 


६ वरील आदेशांचे काटेकोर पालन करुन २०१ घरबांधणी अग्रीमे / २०२ मोटार वाहन 
अग्रीमे / २०३ इतर वाहन अग्रीमे / २०४ संगणक खरेदी अग्नीमे या गौणशीर्षानिहाय अग्रीमाची 
प्रकरणे संबंधित नियमांच्या अधिन ga, चिन्हांकित व आता उपलब्ध करुन दिल्याप्रमाणे निधीच्या 
मर्यादेत मंजूर करावीत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व की AQ 
( gam ) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
(क.मा.प. ) 


९४- 20020122 115 FA0000- 


Pri 


200 


